“मिलेट महोत्सव”दिनांक २२ फेब्रुवारी, 
२०२३ ते २४ फेब्रुवारी, २०२३ साठी रुपये 
२४,७८,८९१ इतका निधी पणन महासंघास 
वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सपस-२०२३/प्र.क्र.७५/२४ स 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक:-३१ मार्च, २०२३ 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक:- प्र.का./नवीनव्यवसाय/२२-२३/२२२ दिनांक १४ मार्च,२०२३ 


प्रस्तावना:- 


संयुक्‍त राष्ट्रसंघाने सन २०२३ हे वर्ष " आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष " म्हणून 
घोषित केले आहे. केंद्र शासनाने दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०२२ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्राकरिता 
आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ अंतर्गत माहे फेब्रुवारी, २०२३ हा महिना तृणधान्य 
समर्पित महिना म्हणून साजरा करण्याबाबत आणि महिनानिहाय विविध उपक्रमांचे नियोजन 
करण्याबाबत सूचित केळे आहे. 


राज्यात " आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३" साजरे करण्याच्या अनुषंगाने 
सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांमार्फत विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी / संनियंत्रण 
करण्यासाठी मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती गठित 
करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या दिनांक १२ डिसेंबर, २०२२ रोजीच्या बैठकीत सर्व 
संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांनी 
"आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३" साजरे करण्याच्या अनुषंगाने त्यांच्या 
विभागांमार्फतही विविध उपक्रमांचे आयोजन / प्रचार - प्रसिद्धी करण्याबाबत मा. मुख्य 
सचिवांनी सूचना दिल्या आहेत. 


सदर सूचनेस अनुसरुन राज्यात " आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३" 
साजरे करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांचे तसेच धोरणांचे नियोजन व 
अंमलबजावणी करण्याकरिता पणन विभागाच्या स्तरावर अपर मुख्य सचिव (सहकार व 
पणन) यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय, दिनांक ६ जानेवारी,२०२३ अन्वये उच्चस्तरीय 
कार्यकारी समिती गठित करण्यात करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२३/प्र.क्र.७५/२४ स 


सन २०२३ मध्ये पणन विभागाच्या स्तरावरुन “मिलेट Part’ stata विविध योजना व 
उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. सदर विविध योजना व उपक्रम पणन महासंघामार्फत 
राबविण्यात येणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ अंतर्गत 
महाराष्ट्राकरिता माहे फेब्रुवारी, २०२३ हा महिना तृणधान्य समर्पित महिना म्हणून घोषित 
केळेला असल्याने विभागाने सर्वप्रथम “मिलेट मिशन”अंतर्गत दिनांक २२ फेब्रुवारी,२०२३ ते 
२४ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत यशवंतराव चव्हाण सेंटर, नरीमन पॉईंट, मुंबई येथे 
“मिलेट महोत्सव” आयोजित केला होता. मिलेट महोत्सव २०२३ साजरा करण्यासाठी एकूण 
रुपये २४,७८,८९१ इतका खर्च झालेला आहे. 


“मिलेट मिठान”अंतर्गत विविध योजना व उपक्रम राबविण्यासाठी विभागाकडे निधी 
उपलब्ध नाही, यास्तव पणन महासंघ, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे (रुपये ५ 
लाख ) व महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे (रुपये ५ लाख ) यांच्याकडून निधी उपलब्ध 
करुन “मिलेट महोत्सव” साठी खर्च करण्यात आला आहे. 


सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात “महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास 
नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या होतमालाची रक्‍कम अदा करण्याकरिता येणाऱ्या अनुषंगीक 
खर्चासाठी अर्थसहाय्य (२४२५ २४१७)” या योजनेसाठी रुपये १ कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय 
तरतूद करण्यात आलेली आहे. पणन महासंघास व्याजाच्या रकमेच्या प्रतिपूर्तीसाठी अदा 
करण्याकरिता सन २०२२-२३ मध्ये सदर योजनेच्या लेखाशिर्षामध्ये अर्थसंकल्पित केलेला 
निधी अपुरा असल्याने रुपये ११.१६४१ कोटी इतका निधी पूरक मागणीद्वारे उपलब्ध करुन 
वितरित करण्यात आलेला आहे. सदर लेखाशिर्षाखाली रुपये १.०० कोटी इतका निधी 
शिल्लक आहे. चालू वर्षी बाजारात मूग, उडीद, सोयाबीन व तूरीसाठी हमीभावापेक्षा जास्त 
बाजारभाव असल्याने नाफेडमार्फत खरेदी झालेली नाही. त्यामुळे चालू वर्षी अनुषंगीक 
खर्चाचा प्रस्ताव पणन महासंघाकडून प्राप्त होणार नाही. “मिलेट मिडन”अंतर्गत विविध 
योजना व उपक्रम राबविण्यासाठी विभागाकडे निधी उपलब्ध नाही तसेच सदर विविध योजना 
व उपक्रम शासनाच्यावतीने पणन महासंघामार्फत राबविण्यात येत आहेत हे विचारात घेऊन, 
२४२५ २४१७ या लेखाशिर्षाखाली शिल्लक असलेल्या रकमेतून रुपये २४,७८,८९१ इतका 
निधी “विशेष बाब” म्हणून वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ अंतर्गत पणन विभागामार्फत “मिलेट 
मिशन”अंतर्गत दिनांक २२ फेब्रुवारी,२०२३ d २४ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत 
यशवंतराव चव्हाण सेंटर, नरीमन पॉईंट, मुंबई येथे आयोजित “मिलेट महोत्सव” केला होता. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२३/प्र.क्र.७५/२४ स 


मिलेट महोत्सव २०२३ साजरा करण्यासाठी झालेला एकूण खर्च रुपये २४,७८,८९१ (रुपये 
चोवीस लाख, अष्ट्याहत्तर हजार Asal एक्क्याण्ण्व फक्त) २४२५ २४१७ या लेखाशिर्षाखाली 
शिल्लक असलेल्या रकमेतून “विशेष बाब” म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास 
वितरित करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देत आहे. 


२. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च नमूद लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा:- 


मागणी क्रमांक व्ही-२ 
२४२५ सहकार 
00 
१०८-इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य 
(०१)(२२) महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या 
शेतमालाची रक्‍कम अदा करण्याकरिता येणाऱ्या अनुषंगिक खर्चासासाठी अर्थसहाय्य 
(अनिवार्य) (२४२५ २४१७) 
३३, अर्थसहाय्य 


३. या शासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेली रुपये २४,७८,८९१ (रुपये 
चोवीस लाख, अष्ट्याहत्तर हजार Bloat एक्क्याण्ण्व Had) इतकी रक्‍कम RIGS 
सुविधेद्वारे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास अदा करावी. याबाबतचा तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे :- 


मागणीदार/पुरवठादार/कंत्राटदाराचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, 
नाव/फर्मचे नाव मर्या. मुंबई 

कार्यालयाचे नाव व पत्ता (ज्या प्रकरणी कनमूर हाऊस, नरसीनाथा स्ट्रीट, पो. 
लागू आहे) बॉ. क्रमांक ५०८०, मस्जीद,मुंबई -९ 
बक खाते क्रमांक 06242918329 

बक खात्याचा प्रकार चालू खाते. 

बकेचे नाव इंडियन बॅंक 

बक झाखेचे नाव व पत्ता मांडवी शाखा, मस्जिद 

बक शाखेचा संकेतांक 00M013 

एमआयसीआर क्रमांक 400019016 

आयएफएससी संकेतांक ॥09॥8000॥॥013 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२३/प्र.क्र.७५/२४ स 


४. या शासन निर्णयातील मंजूर करण्यात आलेल्या रकमेचे आहरण करुन संबंधितांना 
वितरीत करण्यासाठी श्री. सु.ल.काठोळे, कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व डॉ. सुग्रीव सं. 
धपाटे, सह सचिव (पणन),(/००१०) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. OTR निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या अर्थसहाय्याचा विनियोग ज्या कारणास्तव मंजूर 
केला आहे, त्याच कारणासाठी वापर करुन संबंधित पणन महासंघाने त्यासंबंधीचा अनुपालन 
अहवाल विनाविलंब शासनास सादर करावा. तसेच प्रत्यक्ष मासिक खर्च केल्याची एकत्रित 
माहिती त्या महिन्यानंतरच्या १५ तारखेपर्यंत शासनास सादर करावी. 


६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका /वित्तीय संस्थांना वितरीत 
करताना आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त करुन घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


७. वित्त विभागाचे अनौपचारीक सं.क्र.२६३/२०२३/व्यय-२, दिनांक २८ मार्च, २०२३ 

अन्वये मान्यता प्राप्त झाली असून, दिनांक २.४.२०१८ च्या परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते १८ 
परिच्छेद या योजनेस लागु नाहीत. तसेच दिनांक १८.४.२०१७ च्या परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्टात नमूद केलेल्या सर्व संबंधित बाबींची पूर्तता होत आहे. 


Gs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥॥/99॥[॥9.90/.॥] या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३११०१८१९६९०२ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUGRIV SAMBHAJI = 
DHAPATE 


(डॉ. सुग्रीव धपाटे ) 
सह सचिव (पणन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
४) अपयप मुख्य सचिव(वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२३/प्र.क्र.७५/२४ स 


घु 


an 


) 
) 
(9) 
) 
) 


व्यवस्थापकीय CASH AERTS राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई-९ 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

अवर सचिव, १७ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


